अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, मेरी नाशिक यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४/१०/२०२३ 


वाचा:- १ . शासननिर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.११/२३/लाक्षेवि(आस्था), दि.०१/०३/२०२३. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१/०८/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक, यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र.मअसंसं(१४/२०२३)/आ-२/मुदतवाढ/११८४/सन२०२३, दि.१४/०७/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक यांनी त्यांच्या दि.१४/०७/२०२३ च्या पत्रान्वये त्यांचे 
कार्यालयांतर्गत असलेल्या विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६० पदांना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्त्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील दि.१४/०७/२०२३ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ६० व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक यांचे कार्यालय 
व त्याअंतर्गत विभाग व उपविभाग कार्यालयातील, कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी 
६० पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १४ पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी । रुपांतरित अस्थायी लेखाशिर्ष 
आस्थापने वरील आस्थापने वरील 
पदे पदे 

नियत अस्थायी आस्थापना(581) 
| अधीक्षक अभियंता व वर्ग-१ महासंचालक, शाखा 
सहसंचालक, ६० १४ अभियंता व इतर राजपत्रित 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी | (विवरणपत्र-१) | (विवरणपत्र-२) | अधिकारी व वर्ग-३ चे वेतन 

संशोधन संस्था, अदाकरीता लेखाशिर्ष 


(मेरी), नाशिक-४ 


मागणी क्र. आय-३ 

२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०-सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन 

(०६) लाभक्षेत्र विकास आस्थापना 
(0&)(02) अधीक्षक अभियंता 
q सहसंचाळक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
(मेरी, नाशिक (अनिवा्यी 
(२७०१ बी १७१) 


नियत स्थायी/अस्थायी 
आस्थापनावरील गट अव गट-ब 
राजपत्रित अधिकारी तसेच 
रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनावरील कर्मचा-यांचे 
वेतन 

मागणी क्र. आय-३ 

२७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
८०-सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन 

००४, संशोधन 

(०१) आस्थापना 

(०१)(०१) मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


(२७०१ २६०५) 


विद्युत्‌ शाखेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे वेतन 

मागणी क्र.आय-३ 

२८०१ &वीज 

०१-जलविद्युत निर्मिती, 
८०-सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन 
(०१(०३) मुख्य अभियंता व 
संचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) 

०१, वेतन 

(२८०१ ०२२९) 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक, कार्यालयांतर्गत 
आकृतीबंधानुसार ६० पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ६० मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे 
सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १४ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.२९/०२/२०२४ यापैकी जे अगोदर 
घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rad 


नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 


3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधीळ घट/ 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात 


येत आहे. 


५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 


करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.३१/०८/२०२३ व दि.०६/०९/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३१००५१६२०१७०२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 
PRADNYA DN: GN PRADNYA SHYAM MESHRAM, 
C=IN,S=Mah htra, O = 
$ H YA M GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
M E S H RAM Date: 2023.10.05 16:25:05 +05'30' 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे (परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्र क्र.१व 2) 
प्रत :- 

१. महाळेखापाल-१, लेखा परीक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 

३. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी, नाशिक. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

४. महासंचालक (संकलन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, सशोधन व सुरक्षितता), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 

संस्था, मेरी, नाशिक. 

५. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक . 

६. कक्ष अधिकारी, आ( प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय - 92) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

८. लाक्षेवि(आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट- "अ' 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२२/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक-४ यांच्या अधिपत्याखालील 


नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. दि.०१/०९/२०२३ ते 
क्र. दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी 
कार्यालयाचे नाव मुदतवाढ मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा 
नियत अस्थायी रुपांतरीत शीर्ष 
आस्थापनेवरील अस्थायी 
आवश्‍यक आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर MRAP 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 
पदांची संख्या 
[aa 2 3 8 दु 
| . | अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र षु शि मागणी क्र. आय-३ 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, २७०१-मोठे व मध्यम 
नाशिक-४ पाटबंधारे, 
२. । कार्यकारी अभियंता, १८ १३ ८०-सर्वसाधारण, 
स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण ००१ संचालन व प्रशासन 
विभाग, मेरी , नाशिक. og) लाभक्षेत्र विकास 
३. | वैज्ञानिक संशोधन अधिकारी, ९ शि आस्थापना 
aS चाचणी विभाग, ERIS (0&)(02) अधीक्षक अभियंता व 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, सहसंचालक, महाराष्ट्र 
नाशिक-४.( नवीन नाव) आवी व वित रा 
चा अभियांत्रिकी संशोधन : 
8. धन अधिकारी, महामार्ग १४ शि See क्षा याते 
संशोधन विभाग क्र-१, मेरी मेर), नाशिक १ 
_— (२७०१ बी १७१) 
षु. वैज्ञानिक संशोधन अधिकारी, ९ शि 
सामग्री चाचणी विभाग, मागणी क्र. आय-३ 
महाराष्ट्र २७०१- मोठे व मध्यम 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, पाटबंधारे, 
नाशिक-४, (नवीन नाव) ८०-सर्वसाधारण, 
६. | कार्यकारी अभियंता, संपदा 4 शि ००१ संचालन व प्रशासन 
अभियांत्रिकी केंद्र, मेरी, ००४, संशोधन 
नाशिक. (०१) आस्थापना 
(०१)(०१) मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. दि.०१/०९/२०२३ ते 
क्र. दि.२९/०२/२०२४ या कालावधीसाठी 
कार्यालयाचे नाव मुदतवाढ मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा 
नियत अस्थायी रुपांतरीत शीर्ष 
आस्थापनेवरील अस्थायी 
आवश्‍यक आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर आवश्‍यक 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 
पदांची संख्या 
शिन २ 3 3 4 
नाशिक (अनिवायी (२७०१ 
२६०५) 
मागणी क्र.आय-३ 
२८०१ - वीज, 
०१-जलविद्युअत निर्मिती, 
८०-सर्वसाधारण, 
००१ संचालन व प्रशासन 
(०१)(०३) मुख्य अभियंता व 
संचालक महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
नाशिक (अनिवायी 
०१, वेतन 
(२८०१ ०२२९) 
६० 1 १४ | 
"९9४१ ण, 
डाय = eerie 
MESHRAM Geb 1005 6280590 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-१ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२२/२३/लाक्षेवि (आस्था) दि.०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान व सुरक्षितता संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 


संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक-४ यांचे अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


पदनाम 


दि. ०१ २०२३/०९/ते दि. २०२४/०२/२९पर्यंत 
मुदतवाढ 


२ 


३ 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियात्रिकी 
संशोधन संस्था, नाऱशिक-४ 


१) महासंचालक 


२) स्वीय सहाय्यक 


३) शिपाई 


एकूण 


S| ew] oO} -5 


बो 


मृद यांत्रिकी विभाग क्र.१, मेरी, नाशिक (जुने नाव) 


मृद चाचणी विभाग, महाराष्ट्र अभियात्रिकी संशोधन संस्था 


नाशिक-४. (नविन नाव) 


१) सहाय्यक संशोधन अधिकारी 


२) क. अ./शा.अ. 


8) लघुटंकलेखक 


) 
) 
3) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक 
) 
) 


4) शिपाई 


एकूण 


wo} A] -0 | ©} CK] -0 


क) 


भुकंप आधार सामग्री पृथ:करण विभाग (जुने नाव) 
स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग (नविन नाव) 


एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र पदनाम दि. ०१ २०२३/०९/ते दि. २०२४/०२/२९पर्यंत 
मुदतवाढ 
1 १__| २ ३ 
S) । महामार्ग संशोधन विभाग क्र.१, नाशिक 
१) सहाय्यक संशोधन अधिकारी 8 
2) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा ४ 
अभियंता/ सहा.अभियंता श्रेणी-२ 
३) वरिष्ठ लिपीक Pa 
४ कनिष्ठ लिपीक Po 
५) (अनुरेखक) आरेखक श्रेणी-३ Pa 
६) वाहन चालक 1१ 
७ शिपाई २ 
एकूण PB 


3) सामग्री चाचणी विभाग, मेरी, नाशिक (जुने नाव) सामुग्री चाचणी विभाग, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक-४ (नवीन नाव). 


१) सहाय्यक संशोधन अधिकारी 


A} -0 


२) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 
अभियंता/ सहा.अभियंता श्रेणी-२ 


८८) 
जं 
a) 
a 
3p 
= 
जं 
vw} AD] -O| -0|-2|-9 


एकूण 


फ) संपदा अभियांत्रीकी केंद्र, नाशिक 


१) लघुटंकलेखक 


२) (अनुरेखक) आरेखक श्रेणी-३ 


४ शिपाई 


1 | 
a, 
3) वाहन चालक 1 
२ 
4 


एकुण 


एकुण(अतेफ) ६० 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM 


PRADNYA MESHRAM 


DN: CN = PRADNYA SHYAM 
SHYAM या cohen 
MESHRAM RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.10.05 16:25:42 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र- २ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२२/२३/लाक्षेवि (आस्था) दि. ०४/१०/२०२३ चे सहपत्र 


महासंचालक, संकल्पन प्रशिक्षण जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


(भुकंप आधार सामग्री पृथःकरण विभाग (जूने नाव), स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग-(नवीन 


नाव)) 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम रुजू दिनांक | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 

| १ | at. संजीव गंगाधर गायकवाड नळ कारागीर | ०५/१०/१९८३ 
३१/१०/२०२३ 
.२ | श्री. रामचंद्र भिका मुळुक मजूर १०/१०/१९८५ | ३०/०६/२०२४ 
.३ श्री. गौतम दामु पगारे मजूर १६/०९/१९८२ | ३१/०८/२०२४ 
.४ | श्री. रामदास विठ्ठल बोलकर मजूर १२/१२/१९८० | ३१/१०/२०२४ 
.५ | श्री. Wer नारायण शिदे मजूर १०/१०/१९९० | ३०/०६/२०३० 
.६ | श्री. अशोक भिवाजी वाघमारे मजूर ०१/०१/१९७९ । ३१/०५/२०२४ 


{ भुकंप आधार सामग्री पृथःकरण विभाग (जूने नाव), स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग-(नवीन 
नाव) ) अंतर्गत (निगराणी उप विभाग) 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम रुजू दिनांक | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 

io श्री. रमेश तुकाराम क्षिरसागर । सफाई कामगार | २७/१२/१९८३ | ३१/०५/२०२५ 

.८ | श्री. संजय हरीभाऊ दिवाकर । सफाई कामगार | ०१/०८/१९८५ | ३१/०५/२०२५ 

.९ | श्री. पोपट नाना गांगुर्डे सफाई कामगार | ०३/०७/१९८५ | ३०/०६/२०२५ 

। .१०_ | श्री. प्रकाश रखमाजी बांडे मजूर ०१/०८/१९८५ । ३१/१०/२०२४ 

।_.११_ | श्री. निवृत्ती विश्वनाथ पगार मजूर ०१/०८/१९८३ । ३१/०५/२०२५ 


(महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेकडून स्थापत्या बांधकामे परिरक्षण विभाग 


यांचेकडे वर्ग झालेली पदे) 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम रुजू दिनांक | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
.१२ | श्री. चंद्रकांत त्र्यंबक चौकीदार १६/१०/१९८५ | ३०/११/२०२३ 
निपुंगळे 
.१३ | श्री. TT सोनु चव्हाण मजूर ०१/०१/१९८६ | ३१/०५/२०२५ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.१२२/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


[सामग्री चाचणी विभाग,मेरी, नाशिक (जूने नाव) सामग्री चाचणी विभाग, महाराष्ट्र 


अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक-४( नविन नाव) 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम रुजू दिनांक सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
१४. श्री. लहानु लक्ष्मण गवळी मजूर ०१/०२/१९८५ | ३१/०५/२०२४ 
एकुण मंजूर पदे -१४ 
Digitally signed by PRADNYA 
PRADNYA facet 
oon ह त 
ME S HRAM RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.10.05 16:25:55 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


